RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www . dgps.maharashtra .gov. in 


TA 


HTRA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ५१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. – ( १) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ चे कलम १४ . 

( २) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ . 
( ३) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक निनिअ/ कृउबासधुळे/निवडणूक निकाल/ सन 

२०१५ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ . 
क्रमांक वि - ७/निवडणूक / कृउबास/ धुळे /नि . ८३/ नि . जा . अधिसूचना /९१३८/ २०१५ . - ज्याअर्थी, वाचावे क्रमांक ( ३) अन्वये निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांनी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री ( विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८१ नुसार निवडणूक निकाल या कार्यालयास सादर 
केला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , जे. के. ठाकूर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी- विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , 
१९६३ चे कलम १४ व नियम, १९६७ चेनियम ८३ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धुळे, तालुका जिल्हा धुळे ची निवडणूक सन २०१५ ते २०२० 
मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे त्यांचे पत्त्यासह खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

नमुना ११ - क 

(नियम ८३ पहा) 

निवडणुकीचे निकालपत्र - जाहीर अधिसूचना 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धुळे, तालुका जिल्हा धुळेची निवडणूक सन २०१५ ते २०२० 

परिशिष्ट 
निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या 

ज्या मतदारसंघातून निवडून 
सभासदाचे नाव सभासदाचा पूर्ण पत्ता 

आले आहेत तो मतदारसंघ 

४ 
देवरे सुभाष शिवाजीराव 

मु . पो . बोरीस, तालुका जिल्हा धुळे सहकारी संस्था मतदारसंघ- सर्वसाधारण 
पाटील किरण गुलाबराव मु. पो . मेहेरगाव , तालुका जिल्हा धुळे सहकारी संस्था मतदारसंघ - सर्वसाधारण 


(१ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


निवडून आलेल्या 
सभासदाचे नाव 


परिशिष्ट - चालू 
निवडून आलेल्या 
सभासदाचा पूर्ण पत्ता 


ज्या मतदारसंघातून निवडून 
आले आहेत तो मतदारसंघ 


भदाणे मनोहर दत्तात्रय 
पाटील रितेश सुरेश 
पाटील प्रभाकर बुधा 
पाटील सुरेखा शरद 
कौठळकर किर्तिमंतराव पितांबर 


सहकारी संस्था मतदारसंघ - सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मतदारसंघ- सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मतदारसंघ - सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मतदारसंघ- सर्वसाधारण 


सहकारी संस्था मतदारसंघ- सर्वसाधारण 


मु . पो . नगाव , तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो. मुकटी, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो . बोरकुंड, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो. देऊर बु।।, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . कौठळ , पो . न्याहळोद , 
तालुका जिल्हा धुळे. 
मु . पो . फागणे, ता. जि . धुळे 
मु . पो. कुसुंबा, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो. शिरूड, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो. गोताने , तालुका जिल्हा धुळे 


पाटील लताबाई खेमराज 
शिंदे सुलोचनाबाई वेडू 
पाटील विजय गजानन 
पाटील अर्जुन भावराव 


सहकारी संस्था मतदारसंघ- महिला 
सहकारी संस्था मतदारसंघ- महिला 
सहकारी संस्था मतदारसंघ- इतर मागासवर्गीय 
सहकारी संस्था मतदारसंघ-विमुक्त जाती / 
भटक्या जमाती. 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ- सर्वसाधारण 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ - सर्वसाधारण 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ- अनुसूचित जाती / 
जमाती. 


पाटील गोपिचंद बुधा 
पाटील माधवराव निंबा 
भिल भानुदास देवसिंग 


मु . पो. भोकर, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो . नंदाणे, तालुका जिल्हा धुळे 
मु . पो . देवभाने , तालुका जिल्हा धुळे 


१५ 


राजपूत अशोक वना 


मु . पो . दहयाने, तालुका जिल्हा धुळे 


ग्रामपंचायत मतदारसंघ - आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बल घटक. 
व्यापारी व अडते 


चिंचोले विजय वसंतराव 

जैन प्रमोद दुलिचंद 
कोळेकर गंगाराम भिमाजी 


घर नंबर २११० , गट नंबर ६, धुळे । 
गट नंबर ४, घर क्रमांक २८०१, धुळे 
मु . पो. माणिकनगर , ता. जि . धुळे 


व्यापारी व अडते 
हमाल व तोलारी 


जे. के . ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, धुळे. 


धुळे , ९ डिसेंबर २०१५ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विकास -२/ अडचणीतीलपत / क. १५६ / अधिकार/ ९९१३ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये खालील तक्त्यात 
दर्शविलेले पालक अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम २ ( एच ) (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५ )(६) (७)( ९) (१० )( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२) (१३ )( १४ ) (१५ ) 
(१७) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील 
सहकारी शासकीय कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


३ 


( १ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 


( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 


(४ ) संबंधित उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 


( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ७ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


(८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ९ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र. क्र .२३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


परिशिष्ट 


अ .क्र . 


संस्थेचे नाव 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकारी यांचे 

नाव व हुद्दा 


१ 


जळगाव जिल्हा 


श्री . डी . एस. कोठावदे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) , 
अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव . 


महाराणा प्रताप नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , जळगाव. 
सरदार वल्लभभाई पटेल नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , जळगाव. 
श्री . संतरुपलाला नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, जळगाव . 
आसोदा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , आसोदा , ता . जि . जळगाव. 


विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव , १ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विकास- २/ अडचणीतीलपत/ क. १५६ / अधिकार/ ९९२१ / सन २०१५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये खालील तक्त्यात 
दर्शविलेले पालक अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे 
नियम २ ( एच) (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३)(५) (६)(७)(९)( १०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून )( १२ )(१३)( १४ )(१५ ) 
(१७) ( १८ ) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील 
सहकारी शासकीय कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 


( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 


( ४ ) संबंधित उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 


( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ७ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


( ८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 


(९ ) महाराष्ट्र शासन, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१ / १५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


परिशिष्ट 


संस्थेचे नाव 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे 

नाव व हुद्दा 


१ 


श्री . बी. व्ही. पाटील, 


जळगाव जिल्हा 


सहायक सहकार अधिकारी 
अधीन उपनिबंधक , 


जळगाव जिल्हा 


सहकारी संस्था , जळगाव . 


नशिराबाद नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नशिराबाद , ता . जि . जळगाव. 
अग्रेसर अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , जळगाव, ता . जि . जळगाव. 
आस्था महिला अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड, जळगाव. 
भाऊसो. हरनारायण राठी अर्बन को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , जळगाव . 


विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव , १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विकास -२ / अडचणीतीलपत/ क. १५६/ अधिकार / ९९२८ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये खालील तक्त्यात 
दर्शविलेले पालक अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम २ ( एच )( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३)(५)(६)(७)(९) (१०) (११ )( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून )(१२) (१३) (१४ )( १५ ) 
( १७) (१८ ) व ( २०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील 
सहकारी शासकीय कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


५ 


( १ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 


( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 


(४ ) संबंधित उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 


( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ७ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


(८ ) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 


( ९ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र. क्र .२३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


संस्थेचे नाव 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकारी यांचे 

नाव व हुद्दा 


१ 


जळगाव जिल्हा 


श्री . व्ही . आर . सोनवणे, 
कनिष्ठ लिपिक 
अधीन उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव जिल्हा 


संत शिरोमणी नामदेव नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नशिराबाद , ता . जि . जळगाव. 
जनसेवा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , जळगाव . 
हुतात्मा बापुवाणी अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , जळगाव . 
चौण्डेश्वरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नशिराबाद , ता . जि . जळगाव. 


विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


विशेष वसुली 


जळगाव जिल्हा 


अधिकारी 


जळगाव , १ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विकास- २/ अडचणीतीलपत/ क. १५६ / अधिकार/ ९९३६ / सन २०१५ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये खालील तक्त्यात 
दर्शविलेले पालक अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे 
नियम २ ( एच) (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३)(५) (६)(७)(९)( १०) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून )( १२ )(१३)( १४ )(१५ ) 
(१७) ( १८ ) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील 
सहकारी शासकीय कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 


( ४) संबंधित उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ७ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
(९) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र. क्र . २३१/१५- सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


परिशिष्ट 


अ .क्र . 


संस्थेचे नाव 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकारी यांचे 

नाव व हुद्दा 


१ 


जळगाव जिल्हा 


श्री. प्रदिप आर. देशमुख , 
कनिष्ठ लिपिक , 
अधीन उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव. 


जळगाव जिल्हा 


अक्षय अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड, जळगाव . 
समुदाय अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , जळगाव, ता . जि . जळगाव. 
जय बालाजी अर्बन को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , जळगाव . 
जळगाव जिल्हा मेडिसीन डिलर्स अर्बन को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , जळगाव . 


विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 

अधिकारी 
विशेष वसुली 
अधिकारी 


जळगाव जिल्हा 


जळगाव जिल्हा 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव, १ सप्टेंबर २०१५ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये . 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा./ आदेश बदल/ ७६३/२०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , के. पी . पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव प्रशासकीय कारणास्तव अवसायनात 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे ऋणपरिशोधकाचे नेमणुकीत पुढीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


७ 


अ . नं . 


अवसायनातील संस्थेचे नाव 


हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे नाव 


नवीन नेमणूक झालेल्या ऋणपरिशोधकाचे नाव 


सर्वोदय नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , एरंडोल 


श्री . डी . एस. कोठावदे, 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी ) 


श्री . डी . व्ही . साबळे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), एरंडोल 


के . पी . पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल . 


एरंडोल , २९ जून २०१५ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे . - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४ ) 


( २ ) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा . क्रमांक वि -३ / अवसायन/ अंतिम आदेश/ सन २०१४, दिनांक २९ मार्च २०१४ 


( ३) या कार्यालयाचे ज्ञापन दिनांक ३० मे २०१५ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/नंदुरबार ता. सह . दे. संघ/१३६३/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ ( ४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशीलात नमूदप्रमाणे संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची या कार्यालयातून बदली झाल्याने उपरोक्त वाचावे क्रमांक ३ च्या ज्ञापनान्वये त्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होणेसाठी या कार्यालयाने कार्यमुक्त केले आहे . 

त्याअर्थी, मी , निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशीलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पहाणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे. 


अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव 


पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व 

पदनाम 


नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

नाव व पदनाम 


१ नंदुरबार तालुका सहकारी देखरेख संघ मर्यादित , श्री . एस. डी . राजपूत , 

श्री. वि. दे. सामुद्रे, 
नंदुरबार . 

मुख्य लिपिक , 

मुख्य लिपिक , 
अधीन सहायक निबंधक , 

अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , सहकारी संस्था, नंदुरबार , 
ता . जि . नंदुरबार . 

ता . जि. नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेवून अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. 


सदरचा आदेश हा आज दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


नंदुरबार , १७ ऑगस्ट २०१५ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४ ) 


( २) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा . क्रमांक वि -३/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ सन २०१४, दिनांक २७ मार्च २०१४ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ आदेश/जिजाई गृहनिर्माण संस्था/१४१६/ सन २०१५. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ ( ४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोईनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशीलात नमूदप्रमाणे संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . 


ज्याअर्थी, नियुक्त अवसायक यांची ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवरून बदली झाली आहे . 


त्याअर्थी, मी , निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१०३ (४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशीलात नमूद सहकारी संस्थेवर 


अवसायनाचे कामकाज पहाणेसाठी वरील वाचावे २ च्या आदेशात अंशत: बदल करून खालील तपशीलात नमूद सहकारी संस्थेवर अवसायनाचे कामकाज 


पहाणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे . 


अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव 


पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व 


नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 


पदनाम 


नाव व पदनाम 


१ जिजाई गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 


श्री . ए. डी. येलमामे , 


नंदुरबार . 


उपलेखापरिक्षक , 


श्री . जे. आर. चौरे, 
उपलेखापरिक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , 
वर्ग-१, सहकारी संस्था , 


अधीन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक , 
वर्ग-१, सहकारी संस्था , 
ता. जि . नंदुरबार . 


ता . जि . नंदुरबार. 


नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेवून अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी . 


सदरचा आदेश हा आज दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


नीरज चौधरी, 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , नंदुरबार , 

जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , २० ऑगस्ट २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १९३७ 


९ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि-२/ काशिनाथपाटीलकुंदे/ पुनर्जिवन / आ./१०९२/ २०१५ . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ व त्याखालील नियम 
१९६१ चे नियम १८ नुसार मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , दीपक सु . 
पराये, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड कै. काशिनाथ पाटील 
( कुंदे) सहकारी मंगल कार्यालय मर्यादित , निफाड, तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेचा दिनांक ३० मे २०१५ रोजी पारीत पुनर्जिवन प्रारूप 
मसुदा आदेश कायम करीत असून संस्थेचा या आदेशाचे दिनांकापासून 
पुनर्जिवन झाली आहे असे समजण्यात येईल . 


श्री. एस. एस. खंडागळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१४ 
ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. एस . खंडागळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


आनंद कारंजकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नाशिक , २६ ऑगस्ट २०१५. 


निफाड , १९ ऑगस्ट २०१५. 


क्रमांक वि -२/ लक्ष्मीनारायण हौसिंग/ पुनर्जिवन / आ ./ ११७९ / २०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ व त्याखालील 
नियम १९६१ चे नियम १८ नुसार मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , दीपक 
सु . पराये, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, निफाड श्री लक्ष्मी नारायण 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्यादित, लासलगाव , तालुका निफाड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेचा दिनांक १७ जुलै २०१५ रोजी पारीत पुनर्जिवन प्रारूप 
मसुदा आदेश कायम करीत असून संस्थेचा या आदेशाचेदिनांकापासून 
पुनर्जिवन झाली आहे असे समजण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


दीपक पराये , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड . 


पहा : (१) श्रीमती क. रा. राजपुत , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे जावक क्रमांक 
९४४ / २०१५ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ रोजीचे पत्र व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ ते २७ ऑगस्ट २०१५ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा 
अर्ज व त्यावरील श्रीमती राजपूत यांचे खाती २२ दिवस 

अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ १७१४/ सन २०१५. - श्रीमती क. रा. राजपुत , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांना 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ ते २७ ऑगस्ट २०१५ अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवागनीस 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती क . रा. राजपुत यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर या 
पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती क . रा. राजपुत, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. प्र. रा. नवले, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळला 
होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती क. रा . राजपुत , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 


निफाड , ३ सप्टेंबर २०१५. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , विधी व न्यायविभाग , शासन निर्णय क्रमांक 

एचसीटी - २००३ (१३८ )/ का . तीन , मंत्रालय , मुंबई - ३२, दिनांक 

२३ जुलै २००४. 
( २) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ /प्र.क्र . १४१ / का - तीन, 

मंत्रालय, मुंबई - ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ५०६१ / सन २०१५. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर (ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

____ करणे अथवा सोंग आणणे ; 

( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
नितीन आर. बोरकर , 

( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

( ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 
नंदुरबार . 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
नंदुरबार , ३१ ऑगस्ट २०१५ . 

(ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा . 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वरील ३७ ( १) , ( ३ ) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
प्रतिबंधक आदेश/ २८५२ / २०१५, दिनांक २ जून २०१५. शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७(१) (३) अन्वये. कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 

नाहीत . 
क्रमांक २०१५ /ड/कक्ष-३/ एमएजी -२/ कावि - ९२७/ २०१५. - उपोद्घातात 

___ तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक २ जून २०१५ 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्व परवानगीशिवाय पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
रोजी मुस्लिम बांधवांतर्फे शब- ए-बारात हा सण साजरा करण्यात येणार 

समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
असून त्यानिमित्त मुस्लीम बांधव मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण रात्रभर मस्जीद , 

मनाई करीत आहे. सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी 
दर्गा, कब्रस्थान या ठिकाणी नमाजपठण करतात . त्यादृष्टीने कायदा व 

परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून संपूर्ण शहरात पोलीस बंदोबस्त 

दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
लावण्यात येतो . धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लिम बांधव 

घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी तसेच लग्न , 
यांच्यात किरकोळ कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता 

मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण 

सदर निबंध लागू नाहीत. 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा आदेश दिनाक २ जून २०१५ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनाक 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक 

___ १५ जून २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 
२ जून २०१५ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक १५ जून २०१५ चे २४ . ०० सदरचा आदेश दिनांक २ जून २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम शिक्क्यानिशी दिला असे . 
३७ (१) (३) लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

अण्णासाहेब मिसाळ , 
___ त्याअनुषंगाने धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 

धुळे, २ जून २०१५ . 

जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 

पहा : (१) श्री . डब्ल्यू . जे. दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , अण्णासाहेब मिसाळ , 

शहादा यांचे जावक क्रमांक १९३/ २०१५, दिनांक १७ जून 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ.क्र .२ अन्वये मुंबई 

२०१५ रोजीचे पत्र व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक २२ जून 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या 

२०१५ ते २४ जून २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 

अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा विनंती अर्ज व त्यावरील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 

सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

यांनी दिनांक १८ जून २०१५ अखेर श्री . दैठणकर यांचे खाती 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

२८४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

आदेश 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

क्रमांक बी - २/१०५७ / सन २०१५. - श्री. डब्ल्यू . जे. दैठणकर , दिवाणी 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक २२ जून २०१५ ते दिनांक 
इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 

२४ जून २०१५ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १९३७ ११ 


करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २० जून २०१५ रोजीचे कार्यालयीन त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. के . राऊत, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जून २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा . 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. डब्ल्यू . जे. दैठणकर यांना दिवाणी । टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . बी. सोनटक्के , 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
वरिष्ठ स्तर , शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
श्री . डब्ल्यू . जे. दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा 

नितीन आर. बोरकर , 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायीक पदाचा अतिरिक्त 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
कार्यभार श्री. आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 

नंदुरबार . 
यांनी तसेच प्रशासकीय पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . के . राऊत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 

नंदुरबार , ११ जून २०१५. 
शहादा यांनी सांभाळावा. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डब्ल्यू. जे. दैठणकर , मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३३ (१)( बी ) नुसार 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत ___ क्रमांक ८१/ सीबी- ५/ वाहतूक बदल/ २०१५ . - ज्याअर्थी, यंदा श्री गणेशोत्सव 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , हा सण गुरुवार , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ ते रविवार दिनांक २७ 
शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

सप्टेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये साजरा करण्यात येणार असून त्यानिमित्त 

श्री गणेश उत्सवा दरम्यान श्री गणेश मंडळातर्फे निरनिराळ्या ठिकाणी 
नंदुरबार , १८ जून २०१५ . 

करण्यात येणारे देखावे, आरास पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर 

गर्दी होणार आहे . त्यामुळे त्या ठिकाणी रहदारीचे विनियमनासाठी व 
पहा : ( १) श्री. एम . बी . सोनटक्के , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जळगाव शहरातील वाहतूक मार्गामध्ये 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे जावक क्रमांक 

तात्पुरते बदल करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 
१८७/ २०१५, दिनांक १० जून २०१५ रोजीचे पत्र व त्यासोबत 

त्याअर्थी, मी, डॉ . जालींदर सुपेकर , पोलीस अधीक्षक , जळगाव , 
सादर केलेला दिनांक १० जून २०१५ व ११ जून २०१५ पावेतो 

जिल्हा जळगाव मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३३ (१) ( बी) नुसार 
अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा 

प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जळगाव शहरातील 
विनंती अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), 

पुढील ठिकाणी आणि वेळी सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या विनियमनासाठी 
जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार यांनी दिनांक ११ जून २०१५ 

आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
सेवापुस्तक प्राप्त न झाल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 

( अ) सुभाष चौक ते रथ चौक 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 

( ब) रथ चौक ते बोहरा चौक 
आदेश 
क्रमांक बी- २/९८५/ सन २०१५ . - श्री . एम . बी. सोनटक्के , सहदिवाणी 

( क) रथ चौक ते पांझरपोळ चौक 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा यांना 

(ड) पिपल्स बँक चौक ते सुभाष चौक 
दिनांक १० जून २०१५ व दिनांक ११ जून २०१५ अशी एकूण २ दिवसांची वरील चारही मार्गावरील सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाची आरास 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

पाहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे सोयीसाठी शुक्रवार , दिनांक १८ सप्टेंबर 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम. बी. सोनटक्के यांना सहदिवाणी २०१५ ते शनिवार दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये सायंकाळी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या १८ . ०० ते २४. ०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारच्या वाहनांना या मार्गावर प्रवेश 
पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या ___ बंद करण्यात येत आहे . 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, २. तसेच जळगाव नवीपेठ मधील सार्वजनिक श्री गणेश मंडळाची 
प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने आरास पाहण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी. 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

( अ) सरस्वती डेअरी ते राजकोटीया अॅण्ड कंपनी दुकान 
श्री. एम . बी . सोनटक्के , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

( ब) मद्रास बेकरी ते देना बँक ( स्वारस्वत चौक सोडून ) 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले . - (१ ) महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जमीन -४/ कावि/ २०१५/३३/ १९/ ४७४३, दिनांक 

२९ सप्टेंबर २०१५. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१), ( २ ) 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र -१/ कावि / ७४२९ / २०१५. - ज्याअर्थी, दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०१५ रोजी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यांचेमार्फत Constable/ GD in 
CAPFs and Riflemen in Assam Rifles Examination-2015 परीक्षा 
घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तसेच परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस 
बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेबाबत उपोद्घातातील ( १ ) अन्वये 
माझे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे . 


( क ) युनियन बँक ते दिप फार्मसी ( मेडिकल ) 
( ड ) अनिल प्रोव्हिजन ते राठी ट्रेडर्स 

या मार्गावर सर्व प्रकारचे वाहनांना शुक्रवार दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ 
ते शनिवार दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये सायंकाळी १७. ०० 
ते रात्री २४ . ०० वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांना या मार्गावर प्रवेश बंद 
करण्यात येत आहे . 

३. जळगाव शहरातील सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव स्थापना गुरुवार 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ रोजी व विसर्जन मिरवणूक रविवार दिनांक 
२७ सप्टेंबर २०१५ रोजी असल्याने सदर दिवशी सकाळी ६ . ०० वाजता 
पासून ते रात्री २४ . ०० वाजेपर्यंत म.न. पा . इमारत-टॉवर चौक - साने गुरुजी 
चौक - घाणेकर चौक-भिलपुरा चौक- बालाजी मंदीर -रथ चौक- सराफ बाजार 
सुभाष चौक -बेंडाळे चौक मार्गाने जाणार असून त्यासाठी अडथळा होऊ 
नये म्हणून प्रमुख विसर्जन मिरवणूक मार्गास मिळणारे सर्व उपरस्ते व 
गल्यांमधून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना विसर्जन दिवशी उपरोक्त 
वेळेकरीता प्रवेश बंद करण्यात येत आहे . 

४. चोपडा-यावल -विदगावकडून जळगावकडे येणारी व जाणारी सर्व 
रहदारी व वाहने गुरुवार दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ व रविवार दिनांक 
२७ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ६.०० ते २४ . ०० वाजेपावेतो गणेशोत्सव 
स्थापना व विसर्जनाच्या दिवशी मिरवणुकीच्या व रहदारीच्या सोयीकरीता 
शिवाजीनगर पुलावरून न जाता महामार्गावरुन आकाशवाणी चौक - गुजराल 
पेट्रोल पंप चौक - जुनी जैन फॅक्टरी- दूध फेडरेशन - गेंदालाल मिल -शिवाजीनगर 
पोलीस चौकी मार्गे जातील व येतील . 

तसेच सदर कालावधीत आसोदा भादलीकडून येणारी व जाणारी सर्व 
प्रकारची वाहने मोहन टॉकीज- गजानन मालुसरेनगर - जुने जळगाव- लक्ष्मीनगर 
व कालंकामाता मंदीराजवळून मुख्य हायवेने अजिंठा चौफुली- आकाशवाणी 
चौकमार्गे बस स्टॅण्डकडे येतील व जातील. याबाबत तात्पुरता बदल 
करण्यात येत आहे. 

५. चोपडा -यावल-विदगावकडून जळगावकडे येणाऱ्या व जाणाऱ्या सर्व 
एस. टी . बसेस बुधवार दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ६. ०० ते 
रविवार दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ रोजी २४ . ०० वाजेपावेतो श्री गणेशोत्सव 
स्थापना ते विसर्जन कालावधीत मिरवणुकीच्या व रहदारीच्या सोयीकरीता 
शिवाजीनगर पुलावरुन न जाता महामार्गावरुन आकाशवाणी चौक - गुजराल 
पेट्रोल पंप चौक - जुनी जैन फॅक्टरी- दूध फेडरेशन -गेंदालाल मिल-शिवाजीनगर 
पोलीस चौकीमार्गे जातील व येतील. 

तसेच या कालावधीत आसोदा भादलीकडून येणाऱ्या व जाणाऱ्या 
एस. टी. बसेस मोहन टॉकीज -गजानन मालुसरेनगर - जुने जळगाव - लक्ष्मीनगर 
व कालंकामाता मंदीराजवळून मुख्य हायवेने अजिंठा चौफुली- आकाशवाणी 
चौकमार्गे बस स्टॅण्डकडे येतील व जातील. याबाबत तात्पुरता बदल 
करण्यात येत आहे. 

डॉ . जालिंदर सुपेकर , 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव. 


त्याअर्थी, सदर परीक्षाकेंद्राचे ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी 
शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचे उपाय 
म्हणून मी, रूबल अग्रवाल , जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१ )(२ ) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सकाळी ९. ०० ते १३. ०० वाजेपावेतो 
जळगाव शहरातील एकूण सात ( ७) परीक्षा केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात 
कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी, 
अधिकारी, पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही . 


सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटीस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


रूबल अग्रवाल, 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , १ ऑक्टोबर २०१५ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले. - १. पोलीस उपअधीक्षक ( गृह ), जळगाव यांचेकडील पत्र जावक 

क्रमांक ३४६४ / जिविशा/ का. व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश / २०१५ , 
जळगाव , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५. 


जळगाव , २७ सप्टेंबर २०१४ . 


२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र- १/ कावि / २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १९३७ १३ 


३ . मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम 

( १) व (३). 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र-१/ कावि -३७६८/ २०१५. – पोलीस उपअधीक्षक ( गृह ), जळगाव 
यांनी दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ रोजीचे पत्रान्वये सध्या संपूर्ण राज्यात 
हिंदू बांधवांचा श्रावणमास सुरू असून सदर काळात विविध स्वरूपाचे 
हिंदू सण- उत्सव साजरे होत असतात. त्यापैकीच काही महत्त्वाचे सण 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१५ रोजी गोपाळकाला, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी पोळा व 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी द्वितीय पर्वणी सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिक 
येथे सुरू असून सदरवेळी हिंदू बांधवांची त्यानिमित्ताने बऱ्याच प्रमाणात 
गर्दी एकत्र होत असते . त्याचप्रमाणे त्याअनुषंगाने प्रवचन , किर्तन , यात्रा , 
दिंडी, पालखी, धार्मिक मिरवणुका , बारागाड्या व कुस्त्यांच्या स्पर्धा असे 
विविध धार्मिक कार्यक्रम साजरे होतात व त्यात बहुसंख्येने हिंदू बांधव 
सहभाग घेतात . याच काळात विविध सण उत्सवामुळे बाजारपेठेत 
खरेदीसाठीदेखील एक ठराविक धर्माच्या लोकांची गर्दी व समुदाय तयार 
होत असतो . याकाळात समाजकंटक जातीयवादी वृत्तीचे लोक फायदा घेत 
असतात व ते क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होईल अशा कुरापती 
करतात व मोठा अनर्थ घडतो. त्याप्रसंगी वेळीच दक्षता म्हणून प्रतिबंधात्मक 
आदेश जरुरीचे आहे. 


तसेच सध्याच्या काळात राज्यभर व जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे राजकीय, 
शैक्षणिक , धार्मिक , जातीय आरक्षण यावरून वाद सुरू आहेत. गुजरात 
राज्यात सुरू असलेले पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या वादाचे पडसाद 
इकडील जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्याचे 
विरोधी पक्षनेता मा . श्री . विखे पाटील यांनीदेखील मराठा, धनगर , मुस्लीम 
आरक्षणाबाबत सरकारला आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे . 


कार्यक्रम राबविले जात आहेत. अशा उद्भवणाऱ्या घटनेमुळे कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तरी किरकोळ कारणांवरून 
कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे 
पोलीस उपअधीक्षक ( गृह ), जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१५ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता 
व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरीता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत 
काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , धनंजय निकम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या 
आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ चे पोट- कलम ( १ ) व (३) मधील अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 

( अ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी , बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

(ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणेकिंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ ( १ ) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे 
पोट -कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, 
धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 
___ वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 

आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
__ हा आदेश दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ चे दुपारी १२. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 

धनंजय निकम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव. 


धरून आंदोलन करीत आहे. नुकताच जिल्ह्यात सध्या अधिकृत व अनाधिकृत 
धार्मिक स्थळांबाबत होणाऱ्या कारवाईमुळे त्या- त्या धर्माचे पुढारी, नेते 
आत्तापासूनच अंतर्गत रुपाने तयारी ठेवून आहेत. तसेच राजस्थान उच्च 
न्यायालयाने जैन समाजाचे संथाराव्रताबाबत अद्याप ठोस असा निर्णय 
दिला नाही . त्यामुळे त्या समाजाचे विविध स्तरावर आंदोलन सुरू आहे . 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१५ रोजी जामनेर तालुक्यात कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती सभापतींची निवड होणार असून सर्वच्या सर्व जागा एकाच पक्षाला 
बहुमताने मिळाल्यामुळे सभापती पदासाठी वाद उद्भवू शकतो. तसेच 
जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडलेल्या असून सरपंच पदासाठीदेखील 
रस्सीखेच चालू आहे . 

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, दुबार पेरणी , 
कांदा पिकाचा भाव , कडधान्याचा भाव इत्यादी प्रश्नांवरून शेतकरी संघटना 
पदाधिकारी, कार्यकर्ते रस्त्यावर आंदोलन करीत आहेत . त्याचप्रमाणे 
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर व कॉ . पानसरे यांचे मारेकरी अद्याप अटक करण्यास 
शासनाला यश आलेले नाही. याकरिता अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती या 
संघटनेकडून विविध ठिकाणी धरणे आंदोलन , रास्ता रोको, उपोषण असे 


जळगाव , ३१ ऑगस्ट २०१५. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


विक्री बंद ठेवलेली आहे. ती बंदी नियमबाह्य असलेबाबत शिवसेना अध्यक्ष 
श्री. उद्धव ठाकरे , मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तसेच राष्ट्रवादी पक्षाचे 
कार्यकर्ते हे मांस विक्री ही चालू ठेवणेसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. 
त्याचे पडसाद जळगाव जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच जिल्ह्यातील मंत्रिमंडळातील दौरे नियमित सुरू असून 
त्यांनादेखील राजकीय विरोधक शुल्लक कारणावरून निदर्शने करीत 
असतात. अशा उद्भवणाऱ्या घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ शकतो. तरी किरकोळ कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस उपअधीक्षक ( गृह ) , 
जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये माझ्या 
निदर्शनास आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण 
करण्याकरीता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे 
आवश्यक झाल्यामुळे मी, धनंजय निकम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम (१) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 


वाचले . - १. पोलीस उपअधीक्षक ( गृह ), जळगाव यांचेकडील पत्र जावक 

क्रमांक ३६९२/जिविशा/ का . व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१५, 

जळगाव, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र -१/ कावि / २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 
( १) व (३). 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र- १/ कावि - ५३७० / २०१५. पोलीस उपअधीक्षक ( गृह ), जळगाव 
यांनी दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे पत्रान्वये दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१५ रोजी हिंदू धर्मियांचा महिला वर्गाकडून हरतालिका हा सण साजरा 
होत आहे. तसेच राज्यात सर्वत्र दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ ते २७ सप्टेंबर 
२०१५ या कालावधीत श्री गणेशोत्सव हा उत्सव तसेच दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१५ व दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची नाशिक 
येथे तृतीय पर्वणी आहे. नाशिक येथे हा कुंभमेळा सुरू असून दिनांक 
२४ सप्टेंबर २०१५ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा बकरी ईद हा सण साजरा 
होणार आहे. सदर सण उत्सव लक्षात घेता सणाच्या वेळी हिंदू बांधवांची 
त्यानिमित्ताने बाजारात खरेदीसाठी बऱ्याच प्रमाणात गर्दी एकत्र होत असते . 
त्याचसोबत मुस्लीम बांधव व भगिनी यांची बकरी ईद या सणाच्या निमित्ताने 
बाजारात खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते. याकाळात 
समाजकंटक जातीयवादी वृत्तीचे लोक फायदा घेत असतात व ते क्षुल्लक 
कारणावरून वाद निर्माण होईल अशा कुरापती करतात व मोठा अनर्थ 
घडतो . त्याप्रसंगी वेळीच दक्षता म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश जरुरीचे 
आहे. जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनक्षम आहे. किरकोळमधील 
किरकोळ कारणसुद्धा कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्यास कारणीभूत होऊ 
शकते. 

तसेच सध्याच्या काळात राज्यभर व जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे राजकीय , 
शैक्षणिक , धार्मिक , जातीय आरक्षण यावरून वाद सुरू आहेत. 
विरोधकांनीदेखील मराठा, धनगर, मुस्लीम आरक्षणाबात सरकारला आंदोलन 
करण्याचा इशारा दिलेला आहे. नुकताच जिल्ह्यात सध्या अधिकृत व 
अनाधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत होणाऱ्या कारवाईमुळे त्या - त्या धर्माचे पुढारी , 
नेते आत्तापासूनच अंतर्गत रूपाने तयारी ठेवून आहेत . तसेच जिल्ह्यात 
ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडलेल्या असून सरपंच पदासाठीदेखील 
रस्सीखेच चालू आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आत्महत्या , कर्जमाफी , दुबार पेरणी 
इत्यादी प्रश्नांवरून शेतकरी संघटना, पदाधिकारी, कार्यकर्ते रस्त्यावर 
आंदोलन करीत आहेत. त्याचप्रमाणे डॉ . नरेंद्र दाभोळकर , कॉ . पानसरे 
व कर्नाटक राज्यातील लेखक श्री . कलबुट्टी यांचे मारेकरी अद्याप अटक 
करण्यास शासनाला यश आलेले नाही. याकरिता अंधश्रद्धा निर्मूलन 
समिती या संघटनेकडून विविध धरणे आंदोलन , रास्ता रोको, उपोषण 
असे कार्यक्रम राबविले जात आहेत. जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या 
संवेदनशील असून मांस विक्रीसाठी शासनाने जैन समाजाचे पर्युषण सत्रमध्ये 


( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे, लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे , रडणेकिंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे . हा आदेश लग्न मिरवणुका, 
धार्मिक मिरवणुका , प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ १५ 


हा आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ चे सकाळी ६. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


धनंजय निकम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , ११ सप्टेंबर २०१५. 


वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

३८९५ / जिविशा / का. व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१५ , जळगाव , 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र - १/ कावि /२८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 


३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम 

(१) व ( ३). 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र-१ / कावि - ६४७७/ २०१५ . - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात दिनांक 
२७ सप्टेंबर २०१५ रोजी अनंत चतुर्दशी असून सर्वत्र श्री गणेश विसर्जन 
असून सदर काळात ठिकठिकाणी मंडळांमार्फत मिरवणुका काढल्या जातात . 
त्याचप्रमाणे दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नवरात्रारंभ ( घटस्थापना ) 
होणार आहे. त्यानिमित्तानेदेखील जिल्ह्यात गावोगावी दुर्गादेवीचेमुर्तीची 
स्थापना होत असते. सदरच्या उत्सवाचा १० दिवसांचा काळ अतिसंवेदनक्षम 
असतो . तसेच दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी कासोदा गावी 
प . पु. श्री . गोविंद महाराज यांच्या पालखीची भव्य मिरवणूकदेखील 
काढण्यात येते . त्यात मुस्लीम धर्मियांचादेखील सहभाग असतो. दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ रोजी मुंबई साखळी बाँबस्फोटमधील १२ पैकी , ८ 
जणांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी , अशी सरकार पक्षातर्फे विशेष मोका 
न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे कॉ . गोविंद 
पानसरे यांचे हत्येतील संशयित आरोपीतास सनातन हिंदू संस्था व इतर 
संघटनांनी पाठराखण केलेली असून राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाने सदर 
संघटनेवर बंदी लावणेबाबत शासनाकडे तगादा लावला आहे. त्याचप्रमाणे 
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर व कॉ. डॉ. एम . एस. कलबुर्गी यांचे मारेकरी अद्याप 
पकडण्यात शासनाला यश नाही आणि दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी 
शिक्षक संघटनांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा 
इशारा शासनाला दिला आहे. प्रसंगी शाळा बंद ठेवण्याचीदेखील त्यांनी 
तयारी ठेवलेली आहे. जिल्ह्यात सण उत्सवाच्या निमित्ताने विविध ठिकाणी 
पालखी, यात्रा, उत्सव , भागवतकथा अशा धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन 
हिंदू धर्मियांकडून सुरू आहेत. जिल्ह्यात चाराबंदी, विद्यार्थी आंदोलने , 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या, आत्महत्या त्याचप्रमाणे गोवंश हत्या बंदी 


असे प्रश्न कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करण्यास कारणीभूत होऊ शकतात . 
भुसावळ येथे आयुध निर्माणीमधील कामगारांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी 
आंदोलन केलेले असून दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ पासून ते आजपावेतो 
उपोषणास बसलेले आहेत . त्यांना इंटक युनियनने पाठिंबा दिलेला असून 
कंत्राटी कामगारांना बळ निर्माण झाले आहे. अशाप्रकारे परिस्थिती असून 
त्यावर नियंत्रण रहावे व कायद्याचा वचक समाजकंटकांवर राहावा व 
सुज्ञ शांतता प्रिय नागरिकांस शांतता मिळावी याकरिता जमावबंदी व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची सक्त आवश्यकता आहे . जळगाव जिल्हा हा 
जातीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. सदरची परिस्थिती लक्षात घेता कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित राहणे जरुरीचे आहे. तसेच जिल्ह्यात असलेले 
मंत्रिमंडळातील नेत्यांचे दौरे सुरू असून त्यादरम्यान विरोधक काहींना 
काही क्षुल्लक कारणांवरून सत्ताधारी पक्षांच्या विरुद्ध निदर्शने करण्याचा 
प्रयत्न करतात . त्यामुळे अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . अशा उद्भवणाऱ्या घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ शकतो. तरी किरकोळ कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , जळगाव 
यांनी त्यांच्या दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास 
आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरीता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक इ 
गाल्यामुळे मी , धनंजय निकम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम ( १) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 

( अ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, बंदुका, सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

(ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे 
पोट -कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका, प्रेत यात्रा यांना लागू असणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ चे सकाळी ६ . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 


जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र .२ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१),( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
(ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृतीकिंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


धनंजय निकम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २९ सप्टेंबर २०१५ . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश /३७(१)( ३ ) ४२५७/ २०१५, दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१५ . 


( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये . 


आदेश 


क्रमांक २०१५ / ड/ कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि - २९४ / २०१५. - उपोद्घातात 
नमूद अ . क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक १७ सप्टेंबर 
२०१५ ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ पावेतो गणेशोत्सव हा सण संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ 
ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत मुस्लीम बांधवांचा बकरी ईद 
हा सण साजरा करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने धुळे जिल्ह्याची 
पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लीम बांधव यांच्यात किरकोळ कारणावरून 
दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा 
गैरसमजुतीमुळेदेखील काही वाद निर्माण होऊन अशा घटनांमुळे गुंड 
प्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी फायदा घेऊन दोन्ही समाजामध्ये वाद 
निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ चे ०० .०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) लागू 
करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 


मागील ३७ ( १), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाहीत. 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांचे पूर्व परवानगीशिवाय 
पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) 
किंवामिरवणुकीस मनाई करीत आहे. सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, 
मोर्चे इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो 
निर्णय घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी लग्न , 
मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत. 

सदरचा आदेश हा दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
धुळे , ११ सप्टेंबर २०१५. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , अण्णासाहेब मिसाळ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ १७ 


वाचावे : (१) म . पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक दहशतवाद 

विरोधी कक्ष/ २०९ / २०१५, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५. 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३ ) 


आदेश 


क्रमांक ड /कक्ष- ३/ एमएजी -२/ कावि/ १६५८ / २०१५. - ज्याअर्थी, माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवादी , राष्ट्र 
विघातक , समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून कार , दुचाकी 
इत्यांदीचा वापर , तसेच वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवाशी भागात 
वास्तव्य करून धुळे जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता 
भंग करून जनसामान्य लोकांच्या जिवितास धोका होईल , तसेच खाजगी 
व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल असे दहशतवादी/ समाज विघातक 
कृत्ये करण्याची शक्यता असल्याने व आगामी सण उत्सव व सिंहस्थ 
कुंभमेळा पाहता अतिरेकी कारवायात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने 
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 


ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनीचे मालक , 
भाडेकरू अशा कोणत्याही घराचा/ मालमत्तेचा वहिवाटीदार , खाजगी व 
सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षक , मंदिर , गुरुद्वारा , चर्च, मस्जीद , धर्मशाळा , 
हॉटेल, लॉजेस इत्यादींचेविश्वस्त/ संचालक मंडळ, चालक/ मालक , जमिनी 
घरे खरेदी - विक्री करणारे व्यावसायिक , चारचाकी/ दुचाकी वाहने खरेदी/ 
विक्री करणारे व्यावसायिक , फेरीवाले इत्यादी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात 
येणारे पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्तांबाबतच्या 
व्यवहार विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील . 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : मा . जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक ड /कक्ष३ / 

एमएजी-२ / कावि / २०१५. 
क्रमांक कक्ष -२/ फौजदारी/ कावि -३०६ / २०१५. - ज्याअर्थी, 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे यांनी त्यांचेकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक ड / 
कक्ष-३/ एमएजी- २/ कावि/ २०१५ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ अन्वये शिरपूर 
विभागात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ ते २१ ऑक्टोबर २०१५ ( ज्या दिवशी 
पेपर राहील त्या दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ०८ . ०० वाजेपासून ते 
१८. ३० वाजेपावेतो क्रि . पो. कॉ . कलम १४४ (२) चे मनाई आदेश जारी 
करणेबाबत जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांनी निर्देश दिलेले आहेत . 

ज्याअर्थी, जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक 
ड/कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि/---/ २०१५, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ अन्वये 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( २) चे मनाई आदेश या 
कार्यालयाचे स्तरावर जारी करणेबाबत कळविले आहे. 
___ त्याअर्थी, शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात झेरॉक्स /फॅक्स मशीन, पेजर , 
लॅपटॉप व मोबाईल फोनच्या वापरावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . 
याबाबत माझी खात्री झाल्याने व उक्त अधिनियमाच्या कलम १४४ ( २ ) 
नुसार जिच्याविरुद्ध आदेश काढणेत येत असेल अशा व्यक्तींवर योग्य 
अवधित नोटीस बजाविणे परिस्थितीमुळे शक्य नसेल अशा प्रकरणात या 
कलमाखालील आदेश एकतर्फी देणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , राहुल आर. पाटील, उपविभागीय दंडाधिकारी, शिरपूर 
भाग , शिरपूर , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार 
मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी, शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील 
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या सर्व केंद्रांवर खालील मनाई आदेश 
पारीत करीत आहे. 

दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पावेतो 
( ज्या दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरीता ) दररोज सकाळी ०८ . ०० 
वाजेपासून ते १८ . ३० वाजेपावेतो परीक्षा केंद्राचे २०० मीटर अंतरापर्यंत 
झेरॉक्स /फॅक्स मशीन, पेजर , लॅपटॉप , मोबाईल फोनचे वापर करणेस या 
आदेशाद्वारे मनाई आदेश जारी करणेत येत आहे. 

उपरोक्त आदेशान्वयेदिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर 
२०१५ या कालावधीत शिंदखेडा व शिरपूर तालुक्यातील संबंधित परीक्षा 
केंद्राचे २०० मीटर परिसरात सकाळी ०८. ०० वाजेपासून ते सायंकाळी 
१८. ३० वाजेपावेतो फक्त परीक्षेचे दिवशी लागू राहतील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारीत केला असे . 

राहुल आर. पाटील , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 

शिरपूर भाग, शिरपूर . 
शिरपूर , २९ सप्टेंबर २०१५ . 


ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेणे 
सद्य:स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अण्णासाहेब मिसाळ , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व पोलीस 
स्टेशन हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाहीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३ ) 
लागू करीत आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ 
ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 
सदर आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी करावी . 


सदरचा आदेश दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


अण्णासाहेब मिसाळ, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे , १ सप्टेंबर २०१५. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


देणे ; 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३६ चे मनाई आदेश. 

क्रमांक जिविशा /गणेशोत्सव / मनाई आदेश / २५८५/ सन २०१५ . - ज्याअर्थी, ( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर सर्व 
नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक २७ सप्टेंबर धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या, कपडे 
२०१५ रोजी पावेतो सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. 

धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, जत्रा, 
त्याचदरम्यान दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी मुस्लीम बांधवांचा बकरी देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
ईद सण साजरा करण्यात येणार आहे. 

निर्देश देणे ; 
सण साजरा व उत्सवाचे काळात समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीच्या ( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 
लोकांकडून गणेश मुर्तीची स्थापना/विसर्जन मिरवणुकीचे वेळी किरकोळ किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 
कारणावरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत 

ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
नाही. या काळात किरकोळ कारणांवरून वाद -विवाद, भांडणे , तंटे होऊन वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे , 
अशा घटनांमुळे प्रसंगी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत बाबत निर्देश देणे ; 
नाही. तसेच सन २०११ या वर्षी गणेशोत्सव काळात दिनांक ६ सप्टेंबर ( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
२०११ रोजी गौरी विसर्जनाचे दिवशी नंदुरबार शहरात गणपती विसर्जन सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 
मिरवणुकाचे वेळी गुलाल उधाळण्यावरून हिंदू व मुस्लीम धर्मियांमध्ये विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; 
जातीय दंगल घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते 
एखादे वेळेस आगामी गणेशोत्सव उत्सवाचे वेळी अंगावर गुलाल 

४० , ४२, ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास 
पडल्यावरून, घोषणाबाजी, नाचण्यावरून समाज कंटकांकडून किरकोळ अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. 
कारणावरून मागील जातीय दंगलीचा मुद्दा उपस्थित करून दोन्ही धर्मियांमध्ये 

यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचे आदेश 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 

लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका , जाहीर सभा , 
नाही. 

मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन, प्रभारी अधिकारी 
त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता , सुव्यवस्था । किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , महेश घुर्ये, पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम तारीख, वेळ , जागा, मिरवणुकीचा मार्ग, आरास त्यात दिल्या जाणाऱ्या 
२२ वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित 
आदेश करीत आहे . 

पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर सदरचे आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन १६ सप्टेंबर २०१५ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ चे 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस २४ . ०० वाजेपावेतो लागू राहतील . 
अधिनियम, ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ) कलम ३६ 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
मधील पोट -कलम अ ते फ प्रमाणे खालीलबाबतीत लेखी किंवा तोंडी 

राहणार नाही . 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील . 

सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम , कलम २२ वा) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 

होईल . 
ठेवावी या विषयी निर्देश देणे ; 

हा आदेश माझे सही-शिक्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०१५ 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

रोजी दिला आहे . 
काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे ; 

महेश घुर्ये, 
( क ) सर्वमिरवणुकीच्या , जमावाच्या प्रसंगी व पूजा -अर्चेच्या सर्व जागेच्या 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
आसपास, पूजा- अर्चच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक 

नंदुरबार , १३ सप्टेंबर २०१५. 
जागा, तेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २ , शके १९३७ १९ 


अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

सदर आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक २८ 
सप्टेंबर २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/ कार्या-९- ब -१ / २३९८/ २०१५ . - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ७७४० / २०१५, दिनांक 
१० सप्टेंबर २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात व पाणी प्रश्नाच्या 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 
तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०१५ रोजी गणेश चतुर्दशी, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ रोजी 
अनंत चतुदर्शी हा हिंदू धर्मियांचा सण व दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी 
बकरी ईद हा मुस्लीम धर्मियांचा उत्सव साजरा होणार आहे . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या 
हद्दीत दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी विनंती केली आहे. 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तिच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे. 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


दूर्वाचनीय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १ सप्टेंबर २०१५. 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 

आदेश 


क्रमांक डीसी/कार्या-९ -ब - १/ २४५९ / २०१५. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ८१६२/ २०१५, दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०१५ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे . सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात व पाणी प्रश्नाच्या 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 
तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक 
१३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घटस्थापना हा हिंदू धर्मियांचा सण साजरा 
होणार आहे. 
____ वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या 
हद्दीत दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ (१),( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी विनंती केली आहे . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 
( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 


तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


आदेश 


(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


( क ) कोणत्याही व्यक्तिच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे. 


(ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणे ; 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल- १ /१७८०/ २०१५. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७(१ ),(३)/३७६३ / 
२०१५, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे 
शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा , येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात 
विविध कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २ सप्टेंबर २०१५ 
चे सकाळी ०० . ०० ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे आदेश लागू 
करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

(क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे ; 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे . 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका . 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली 
आहे अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


दूर्वाचनीय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २९ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३ , २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ २१ 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास)किंवा मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इ. करीता 
मनाई करीत आहे. 

सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक २ सप्टेंबर २०१५ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 
__ ( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थबरोबर नेणे ; 
( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

(ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे . 


नाशिक, १ सप्टेंबर २०१५. 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १/पीओएल- १/ १९५२ / २०१५ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१),(३)/ ३९८६/ 
२०१५, दिनांक १२ सप्टेंबर २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे 
शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ 
चे सकाळी ०० . ०० ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे आदेश लागू 
करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तिना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, अशा 
इसमांना लागू नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३ ) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इ. करीता 
मनाई करीत आहे . 
___ सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नाशिक , १६ सप्टेंबर २०१५ . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) अन्वये 


(घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे; 


आदेश 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 


होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे. 


क्रमांक कक्ष- १ /पीओएल -१/ २०५९/ २०१५. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/ ३७ (१ ),(३)/ ४२५८ / 
२०१५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 


तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू 


घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 


तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तिना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 


आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, अशा 
इसमांना लागू नाही. 


व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे 
शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला , चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ 
चे सकाळी ०० . ०० ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 
मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे आदेश लागू 
करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ग्रामीण यांनी विनंती केली आहे. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इ. करीता 
मनाई करीत आहे . 


सदरहू निर्बंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण , धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) , (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 


( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द सोडून) अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे; 


नाशिक , ६ ऑक्टोबर २०१५. 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 


उपकरणेकिंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ २३ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि - ४/ इंदिरा म. सह.बँक /नंदुरबार /विवअ/ क. १५६ / अधि .प्र . ६९५२/ सन २०१५. - मी , सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नंदुरबार मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल- १४९८/ ११६२/ सीआर -४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , इंदिरा महिला सहकारी बँक लिमिटेड , नंदुरबार या 
बँकेच्या खालील अधिकारी यांना सदर बँकेच्या कर्जदारांकडून येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदीनुसार निबंधकाचे अधिकार दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ मधील व्याख्येनुसार वसुली अधिकारी म्हणून 


समजण्यात येतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकारी यांचे नाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


श्री . आवडु महादु बारसे 


कर्ज विभाग मॅनेजर 


नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 


अटी व शर्ती : 


१. सदरचे अधिकार , सदरचे अधिकारी उक्त बँकेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०१६ यापैकी जो कालावधी आधी असेल 

त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत . 


२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त 

करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून कलम १०१ कलम ९८ व कलम ४९ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र/ हुकूमनामा यांची 
कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे . 


४. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्र व्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 

वापर करण्यास मनाई आहे. 


५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊन तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे . 


६. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे जिल्हा 

विशेष लेखापरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 


हा आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सो . बा . शिंदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


नंदुरबार , २३ सप्टेंबर २०१५. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १७ - २३, २०१५ / अग्रहायण २६ ते पौष २, शके १९३७ 


आदेश 


क्रमांक वि- ४ / धुळे व नंदुरबार जि .म. सह . बँक/ नंदुरबार / विवअ/ क . १५६/ अधि .प्र.७०२८ / सन २०१५ . - मी , सो. बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/सीआर -४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त विधीशक्तीचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक लिमिटेड , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकारी यांना सदर बँकेच्या कर्जदारांकडून येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली 
करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींनुसार निबंधकाचे अधिकार दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत प्रदान 
करीत आहे. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ मधील व्याख्येनुसार वसुली अधिकारी म्हणून 
समजण्यात येतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकारी यांचे नाव 


पदनाम 


कार्यक्षेत्र 


श्री. दगडू पंडीत देवरे 

व्यवस्थापक ( कर्ज ) 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . बापुराव राजाराम पाटील 

सिनि . ऑफिसर (कर्ज ) नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . मोहन इताराम ठाकरे 

सिनि. ऑफिसर ( कर्ज) नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
श्री . अरुण लक्ष्मण जाधव 

सिनि . ऑफिसर 

नंदुरबार जिल्ह्यापुरते 
अटी व शर्ती : 

१. सदरचे अधिकार , सदरचे अधिकारी उक्त बँकेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३१ मार्च २०१६ यापैकी जो कालावधी आधी असेल 

त्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आले आहेत . 
२. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त 

करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपद्धती अनुसरून कलम १०१ कलम ९८ व कलम ४९ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र/ हुकूमनामा यांची 

कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करणेचा आहे . 
४ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्र व्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करण्यास मनाई आहे . 


_ 
_ 
_ 


५. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात येऊन तसा अहवाल दरमहा सादर करावयाचा आहे . 
६ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे जिल्हा 

विशेष लेखापरीक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 


हा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सो . बा . शिंदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ७ सप्टेंबर २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


